वाचा :- 


महाराष्ट्र शासन 


अमरावती विभागातील नायब तहसिलदार 
या संवर्गातील तदर्थ पदोन्नत्या नियमित 
करण्याबाबत (निवडसूची सन २०२३-२४). 


महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.११४/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ ऑगस्ट, २०२४. 


१) उप आयुक्‍त (महसूल), अमरावती विभाग, अमरावती यांचे पत्र क्र.आकाअ/ म.श्ा.४/ प्र.क्र.१५४/ 


SIR आदेठा:- 


२०२४, दि.१५.०५.२०२४ 


अमरावती विभागातील अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी या संवर्गातील खालील कर्मचाऱ्यांना यापुर्वीच्या 
निवडसूचीतून नायब तहसिलदार या संवर्गात दिलेल्या तदर्थ Vela सन २०२३-२४ या निवडसूची वर्षात 
विभागीय आयुक्त अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय पदोन्नती समितीच्या दिनांक ०९.०५.२०२४ च्या 
बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसी व सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील 
उपलब्ध नियमित पदावर त्यांची तदर्थ पदोन्नती नियमित करण्यात येत आहेत. तसेच, त्यांची नायब तहसिलदार 
संवर्गातील तदर्थ पदोन्नती नियमित केल्यानंतर ते सध्या कार्यरत असलेल्या पदावरच त्यांची पदस्थापना करण्यात 


येत आहे. 

१) अव्वल कारकून संवर्ग (१०): - 

अ.क्र । ज्येष्ठता क्रमांक कर्मचाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग 
१. | | २. ३. 1 है. 
१. | न १४३ श्री.एस.एस. धावडे इमाव 
२. १४४ श्री.ए.डी.घोडे विमाप्र 
३. १४६ श्री.ए.एन. करांगळे इमाव 
४. १४७ श्री.एम.ए. सातंगे भज-क 
षु. १४८ श्री.एन.डी. मात्रे भज-क 
६. १४९ श्री.जी.पी. वाकुडकर इमाव 
७. १५० श्रीमती आर.एस. गोरे इमाव 
८. १५२ श्री.एम एस पैठणकर इमाव 
९ १५४ श्री.के.व्ही. रावळकर अजा 
१० | ० १५७ श्री.एस. एस. थेटे खुला 


शासन आदेठा क्रमांकः VATA -२०२४/प्र.क्र.११४/ई-९ 


2) मंडळ अधिकारी संवर्ग (3) :- 
अ.क्र | ज्येष्ठता क्रमांक | कर्मचाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग 
1 a | 3¢ श्री.व्ही.एन. पखाले अजा 
| १. | . ४४ श्री.सी.बी. आकुलवार भज-ब 
२. ४६ श्री.ए.व्ही. वाडेकर इमाव 


२. उपरोक्त नायब तहसिलदारांच्या तदर्थ पदोन्नती, पदोन्नतीच्या कोट्यातील उपलब्ध नियमित 


पदावर खालील अटींच्या अधीन राहून नियमित करण्यात येत आहे:- 


१) 


मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार, तसेच दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून वरील 
नायब तहसिलदारांची तदर्थ पदोन्नती नियमित करण्यात येत आहे. 

सदर तदर्थ पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात नियमित करण्यात येत असल्याने उक्त अधिकाऱ्यांना 
नियमितपणाचा कोणताही हक्क असणार नाही. 

तसेच भविष्यात न्यायालयीन अथवा पदोन्नतीच्या अनुषंगाने इतर काही आक्षेप निघाल्यास याची संपुर्ण 
जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त, अमरावतीविभाग, अमरावतीया कार्यालयाची राहील. 


३. सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अधीनतेने सदर तदर्थ पदोन्नत्या नियमित करण्यात 


येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२२१७५००२७०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


SHRIKANT MADHUKAR 
MOHITE 


(श्रीकांत म. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन BST क्रमांकः पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.११४/ई-९ 


. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


जिल्हाधिकारी, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम व बुलढाणा. 


. प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) नागपूर. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम व बुलढाणा. 


७. संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्यामार्फत). 


. निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


